दिनांक २८ मार्च, २०२२ ते ३० मार्च, २०२२ या 
कालावधीत मोतीलाल खेल स्कूल, राई, सेनिपत, हरयाणा 
येथे आयोजित अखिल भारतीय नागरी (महिला/पुरूष) 
कबड्डी स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- १४२२/प्र.क्र.२९/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- 24 मार्च, २०२२. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
2098-20/CCSCSB, दि.०३.०३.२०२२. 
२.महासचिव, सचिवालय जिमखाना यांचे पत्र क्र.-अभानासे/स्पर्धा /२०२१-२२ 
दि.२३.३.२०२२. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/२१-२२/का-४/४४१, दि.२४.०३.२०२२. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक २८ ते ३० मार्च, २०२२ या कालावधीत मोतीलाल खेल स्कूल, राई, सेनिपत, हरयाणा 
येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा (महिला/पुरूष) कबड्डी स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये 
भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ निवडण्याकरिता “ गोदरेज मैदान, करीरोड, स्टेशन शेजारी मुंबई ” 
येथे दि. ०६ मार्च, २०२२ रोजी निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी 
झालेल्या महिला/पुरूष अधिकारी व कर्मचा-यांची यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड 
चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, 
प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु.१,७५,२३००/- 
(एक लाख पंच्याहत्तर हजार तीनशे फक्त) इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक २४ ते २५ मार्च, २०२२ या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक २८ ते ३० 
मार्च,२०२२ या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक २५ मार्च, 2022 (म.नं) पासून कार्यमुक्त 
करावे व या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक 
खेळाडूने व व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय 
प्रमुख यांची परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे,१९८९ 
व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील खेळाडू, 
प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. २४ मार्च ते ३१ मार्च, २०२२ (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या काळातील 
कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, दैनिक भत्ता 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- १४२२/प्र.क्र.२९/क्रीयुसे-२ 


व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली असणाऱ्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक भत्ता व इतर 
सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, १९८९ 
व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००४ अन्वये 
मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी उपस्थिती असणा-या अधिकारी 
व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित 
कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 


ष्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ 
अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक 
क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच 
शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत परत 
करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा 
व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग 
(२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाश्रीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपशील, 
विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता करण्याच्या अटीवर 
विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२८१३०४५५०६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


id by Swati Mad 


ly sig k 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
Wa | वे h u a r postalCode=400032, rashtra, 
20: 


-82e1 d6f07cScabf5884958ee70015d36b35b2c07e9700F 
162cba2439a81 b4b 


serialNumber=007d84f8ce44beba86b0ca2d0155d67cc1a9db4t8 
a n a d59bc9d8067628d62bcdc1 Swati Mi 
Di 


2022.03.28 13:10:31 +05'30 


(स्वा. म. नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता(विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई 
४. मा.राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सर्व विधानसभा / विधान परिषद सदस्य यांचे स्वीयसहायक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- १४२२/प्र.क्र.२९/क्रीयुसे-२ 


६. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
७. आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. महालेखापाल(लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर 

९. महालेखापाल(लेखा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर 

१०. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई.( HIST संचालनालयामार्फत), 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

१२. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

१३. लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य पुणे (क्रीडा संचालनालयामार्फत). 
१४. सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी(क्रीडा संचालनालयामार्फत). 

१५. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 

१६. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
१७.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक २८ ते ३० मार्च, २०२२ या कालावधीत सोानिपत, हरयाणा येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या पुरुष कबड्डी 
संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्डाविणारे विवरणपत्र. 


क्र.। खेळाडूचे नाव व पदनाम | ट्रॅकसूट | किटबँग विभाग / कार्यालय 

धि श्री. निलेश चिदरकर , होय होय | राज्यकर उपायुक्त (प्रशा), वस्तू व सेवाकर 
राज्यकर निरिक्षक कार्यालय, कल्याण. 

2 श्री. महेश सावकारे, शिपाई | नाही | नाही | उपवनसंरक्षक यावल वनविभाग, जळगाव 

3 श्री. सुरज कांबळे, कोतवाळ । होय । होय । तहसीलदार कार्यालय रत्नागिरी, ता.जि. 

रत्नागिरी 

४ श्री. गणेश काळे, होय होय । उपविभागीय अभियंता, भीमा विकास 
कनिष्ठ लिपिक उपविभाग क्र.५, सोलापूर. 

५ श्री. कल्पेश शि. जाधव, होय होय | अपर राज्यकर आयुक्त, वस्तू व सेवाकर 
राज्यकर निरीक्षक भूवन,पुणे 

६ | al. अंकुठ़ महाले, तळाठी । नाही | नाही | तहसिल कार्यालय, मंगरुळपीर, जिल्हा- 

वाशिम. 

७ | श्री. कुमार शामराव वडार, होय | होय | जलसंपदा विभाग, सांगली पाटबंधारे विभाग 
लिपिक 

८ श्री. गोरख गं. पवार, होय | होय | तहसील कार्यालय, कल्याण 
म. सहायक 

९ श्री. संतोष महाले,लिपिक होय | होय | पाटबंधारे विभाग, नांदेड 

ial ० | श्री. सचिन बा.कोळी, नाही | नाही तालुका कृषी अधिकारी, शिरोळ, 
कृषी सहाय्यक जिल्हा-कोल्हापुर 

क १ | श्री. रामकिसन ह.महाले, नाही | नाही | तहसिल कार्यालय, अंबड, जालना 
तलाठी 

१२ | श्री. राहुल बी.चव्हाण, नाही | नाही | तहसिल कार्यालय अंबड, जिल्हा-जाळणा 
तलाठी 

१३ | श्री. Tat विष्णू वावरे, होय | होय | तहसिल कार्यालय, चिपळूण 
कोतवाल 

१४ | श्री. करण आनंदराव पवार, होय होय | जलसंपदा विभाग देवराष्ट्र, सांगली 
लिपिक 

१५ | श्री. आनंद हेगडे, शिपाई नाही । नाही | अन्न व औषध प्रशासन प्रयोगशाळा, बांद्रा, 
प्रशिक्षक मुंबई. 

१६ | श्री. प्रितम सनकुलकर होय | होय । सार्वजनिक उपक्रम समिती, विधानमंडळ, 
स्वीय सहायक सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 
व्यवस्थापक 


KEKREREERERRERRERE 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक २८ ते ३० मार्च, २०२२ या काळावधीत सोनिपत, हरयाणा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या पुरुष कबड्डी संघासाठी 


होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 
क्र. तपशील मागणी 
केलेली 
रक्‍कम 


आओ. | निवड चाचणी आयोजनापर्वीचा खर्च (टपाल व इतर स्टेशनरी) :- 
ब) | १) निवड चाचणी आयोजनाचा खर्च :- 


१) प्रशिक्षण शिबीराकरिता खर्च :- 
अ) दिनांक २३ ते २५मार्च, २०२२ या कालावधीत 
प्रशिक्षकांचे मानधन एकत्रित गाडी भाड्यासह ७,८००/- 
दिनांक २३ ते २५ मार्च, २०२२ या कालावधीत 


खेळाडू व व्यवस्थापक यांना ३ दिवसांकरिता 
एकत्रित अल्पोपहार खर्च ( प्रत्येक दिवसाचे 
रु.१००%दिवस ३%एकूण खेळाडू १६) 


Dae 
D 


9) 

) 
३) 9g गॅलेक्सी सेथेटिक शाईनिंग क्लॉथ जर्सी (मोनोग्राम व क्रमांकासह) 
. ५००/- प्रमाणे. 


१६ मोठे टॉवेल्स रु. १००/- प्रमाणे. 


प्रस्तावित 


मंजूर 


रक्‍्कमरूप 


ये 
& (७1७! / = 
2000/- 


७,८००/- 


(9,000/- 
५,०००/- 


८,०००/- 


८,०००/- 
४,८००/- 
१,६००/- 


१६ जोडी कॅनव्हास शूज रु. ८००/- प्रमाणे. ११,२००/- 
१६ जोडी मॅटवर वापरावयाचे शूज रु. १,०००/- प्रमाणे. १६,०००/- 


१६ जोडी डिलक्स प्राइम नायलॉन पायमोजे रु. १००/- प्रमाणे. 


$ ०) १,५० o/- 
१० जोडी नायलॉन PHT रु. १५०/- प्रमाणे (कॉमन किट) 


१० जोडी रिस्ट बॅण्ड रु. १००/- प्रमाणे. 


१,६००/- 
१,५००/- 
१,५००/- 
१,०००/- 


१,०००/- 


| ण :- (अक्षरी रुपये ASIAN हजार Waal फक्त) ८१,१००/- | ७८,५००/- 


KKKKKKKKKKKKKK 


विवरणपत्र- क 


दिनांक २८ ते ३० मार्च, २०२२ या कालावधीत सोनिपत, हरयाणा येथे आयोजित करण्यात 


आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या 
पुरुष कबड्डी संघाची निवड करण्यासाठी दि. १२ मार्च २०२२ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले 


अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. खेळाडूचे नाव व पदनाम कार्यालय 

ell श्री. किशोर दामोदर वराडे, लिपिक ग्रामीण रुग्णालय, अणिंठा 

२ | श्री. अजित शांकर जाधव, लिपिक नियंत्रण शिधावाटप व संचालक नागरी पुरावठा विभाग, 
मुंबई 

3 श्री. पंढरी प्रल्हाद उगले, लिपिक नियंत्रण शिधावाटप व संचालक नागरी पुरावठा विभाग, 
मुंबई 

४ | श्री. गणेश विष्णू वावरे, कोतवाल तहसिल कार्यालय, चिपळूण 

५ | Ht. रवींद्र चंद्रकांत राऊत, लिपिक स्मॉल कॉस्टकोड, बांद्रा 

& | श्री. महेश भास्कर सावकारे, शिपाई उपवनसंरक्षक यावळ वनविभाग, जळगाव 

७ | श्री. करण आनंदराव पवार, लिपिक जलसंपदा विभाग देवराष्ट्र, सांगली 

¢ श्री. निलेश चिंदरकर, राज्यकर निरिक्षक राज्यकर उपायुक्त (प्रशा), वस्तू व सेवाकर कार्यालय, 
कल्याण. 

९ | ail. कुमार शामराव वडार, लिपिक जलसंपदा विभाग, सांगली पाटबंधारे विभाग 

१० | ० | श्री. कल्पेश शि. जाधव, राज्यकर निरीक्षक अपर राज्यकर आयुक्त, वस्तू व सेवाकर भ्‌ूवन,पुणे 

१२ | श्री. अंकुश ल. महाले, तलाठी तहसील कार्यालय, मंगरुळपीर, जि. वाशिम 

१३ | श्री. गोरख गं. पवार, म. सहायक तहसील कार्यालय, कल्याण 

१४ | श्री. सुरज श्री. कांबळे, कोतवाल तहसिल कार्यालय, रत्नागिरी 

१५ | श्री. गणेठा धोंडिप्पा काळे, लिपिक पाटबंधारे विभाग, सोलापूर 

१६ श्री. संतोष महादेव महाले, लिपिक पाटबंधारे विभाग, नांदेड 

१७ | श्री. सचिन बाबासो कोळी,कृषी सहायक तालुका कृषी अधिकारी, शिरोड 

१८ | श्री. रामकिसन ह. महाले, तलाठी तहसिल कार्यालय, अंबड, जालना 

१९ | श्री. राहुल वि. चव्हाण, तलाठी तहसिल कार्यालय, अंबड, जालना 

२० श्री. प्रितम सनकुलकर, स्वीय सहायक सार्वजनिक उपक्रम समिती, विधान मंडळ सचिवालय, 


मुंबई. 


KKKKKKKKKKEKRKKRKKREKKEKRKR 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक २८ ते ३० मार्च, २०२२ या कालावधीत सोनिपत, हरयाणा येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड़ी स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या महिला कबड्डी 
संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे दर्डाविणारे विवरणपत्र. 


महिला संघ 
क्र. खेळाडूचे नाव व पदनाम | gaye | किटबँग विभाग / कार्यालय 
| श्रीमती दिपिका जोसेफ होय | होय | aed व सेवाकर आयुक्त, नोडल- ३, वस्तू व 
सहा. आयुक्‍त सेवा कर भवन, येरवडा, पुणे. 
२ | श्रीमती सायली उदय होय | होय | al. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय 
जाधव महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
तालुका क्रोडा अधिकारी. 
३ श्रीमती जयश्री सो. साठे | होय | होय | a. तालुका कृषि अधिकारी उल्हासनगर 
कृषि सहाय्यक ता- अंबरनाथ, जि. ठाणे. 
४ | श्रीमती विद्या रो. शिरस होय | होय | मा.आयुक्त, क्रौडा व युवक सेवा संचालनालय 
तालुका क्रोडा अधिकारी. महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
५. श्रीमती अश्विनी प्र थोरवे, | होय | होय | उपसचिव, ग्रामविकास विभाग 
कक्ष अधिकारी मंत्रालय मुंबई-३२. 
६ | श्रीमती कल्पिता saat होय होय । मा. अपर जिल्हाधिकारी (अति/ निष्क) 
वि पूर्व उपनगरे, चर्चगेट, मुंबई. 
सहा. लेखा अधिकारी 
७ | श्रीमती सुस्मिता सु. होय । होय | AT. अपर राज्यकर आयुक्त कार्यालय, 
पाटील मा. राज्यकर सह आयुक्त, पुणे-४, वस्तू व 


सेवा कर भवन, पुणे. 


८ श्रीमती राधाबाई आघाव, | होय | होय | तहसिलदार, तहसिल कार्यालय, गुहाघर, जि. 
तलाठी रत्नागिरी. 


९ | श्रीमती भाग्यश्री भोसले होय होय | उपनियंत्रक, शिधावाटप, फ परिमंडळ, ठाणे. 
लिपिक टंकलेखक 


| ० | श्रीमती तेजश्री मयेकर, होय | होय | अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई उपनगर, 
महिला जवान मुंबई. 

हं १ | श्रीमती पुजा मछले होय | होय | अधिक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, 
कालवा निरीक्षक वारणाली वसाहत, सांगली. 

१२ | श्रीमती अस्मिता माळी होय | होय | अधिक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, 
वरिष्ठ लिपिक वारणाली वसाहत, सांगली. 

१३ | श्रीमती संगीता मोरे होय | होय । अधिक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, 
संदेशक वारणाली वसाहत, सांगली. 

१४ श्रीमती प्रीती रेवाळे, होय | होय | तहसिलदार, तहसिल कार्यालय, गुहाघर, जि. 


तलाठी रत्नागिरी. 


१५ | श्री. संतोष जाधव होय होय | विक्रोकर सहआयुक्त, विधी विभाग, महाराष्ट्र 
राज्यकर निरिक्षक राज्य, माझगांव मुंबई. 
प्रशिक्षक 

१६ | TIT भोईर, नाही | नाही संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
सांख्यिकी सहायक मुंबई. 


व्यवस्थापक 


मम ममममममम मम मम समम मन 


विवरणपत्र “ब” 


दिनांक २८ ते ३० मार्च, २०२२ या कालावधीत सोनिपत, हरयाणा येथे आयोजित करण्यात 
आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड़ी स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या महिला कबड्डी 
संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


मागणी केलेली प्रस्तावित 

रक्‍कम मंजूर रक्कम 
ञ 
आ)१ वड चाचणीसाठी आयोजन खर्च. 


ब) १ प्रशिक्षण शिबीराकरिता खर्च :- 
आ) दिनांक २३ ते २५ मार्च, २०२२ या कालावधीत 
प्रशिक्षकांचे मानधन एकत्रित गाडी भाड्यासह 
दिनांक २३ ते २५ मार्च, २०२२ या कालावधीत 
खेळाडू व व्यवस्थापक यांना ३ दिवसांकरिता वक" 0,C00/- 
एकत्रित अल्पोपहार खर्च (प्रत्येक दिवसाचे रु.१०० 
% दिवस 3 X एकूण खेळाडू १६) 


साहित् es भाळ 
v4 SEW, Coo प्रमाण 


३० गॅलेक्सी सेथेटिक ashy क्लॉथ जर्सी प्रत्येकी दो १५,०००/- ७,५००/- 
(मोनोग्राम व क्रमांकासह ) 
. ५००/- प्रमाणे. (३०५५००) 


३० गॅलेक्सी सेथेटिक WSs क्लॉथ MCA रु. ५००/- प्रमाणे)  १५,०००/- १५,०००/- 
(प्रत्येकी दोन) (३०५५००) 


९ 


~~ 


on 


१४ इनर रु.३५०/- प्रमाणे. 
१४ kh रु. ५००/- प्रमाणे. 


शीं 


१० जोडी अँकलेटस्‌ रु. २००/- प्रमाणे. (कॉमन किट) 


KKKKKKKKKKKK 


=e) ae) 
9७८ | ww 
२-> | mH 


विवरणपत्र क 


दिनांक २८ ते ३० मार्च, २०२२ या कालावधीत सोनिपत, हरयाणा येथे आयोजित करण्यात 


आलेल्या अखिल भारतीय नागरी सेवा कबड्डी स्पर्धा २०२१-२२ मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या 
महिला कबड्डी संघाची निवड करण्यासाठी दि. १२ मार्च २०२२ रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित 


राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


ry श्रीमती दिपिका जोसेफ वस्तू व सेवाकर आयुक्त, नोडल- 3, वस्तू व सेवा 
सहा. आयुक्‍त कर भवन, येरवडा, पुणे. 
२ _ | श्रीमती सायली उदय जाधव मा. आयुक्त, क्रौडा व युवक सेवा संचालनालय 
तालुका क्रोडा अधिकारी. महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
3 श्रीमती जयश्री सो. साठे, कृषि सहाय्यक  ।मा. तालुका कृषि अधिकारी उल्हासनगर,ता- 
अंबरनाथ, जि. ठाणे. 
४ | श्रीमती विद्या रो. Brea मा.आयुक्त, क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय 
तालुका क्रोडा अधिकारी. महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
५  । श्रीमती अश्विनी प्र. थोरवे, कक्ष अधिकारी | उपसचिव, ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय मुंबई-३२. 
६ श्रीमती कल्पिता उमेश शिदे मा. अपर जिल्हाधिकारी (अति/ निष्क), पूर्व 
सहा. लेखा अधिकारी उपनगरे, चर्चगेट, मुंबई. 
७ श्रीमती सुस्मिता सु. पाटील, कर सहायक ।मा. अपर राज्यकर आयुक्त कार्यालय, 
मा. राज्यकर सह आयुक्त, पुणे- ४, वस्तू व सेवा 
कर भवन, पुणे. 
८ | श्रीमती राधाबाई आघाव, तलाठी तहसिलदार, तहसिल कार्यालय, गुहाघर, जि. 
रत्नागिरी. 
९ | श्रीमती भाग्यश्री भोसले, लिपिक टंकलेखक | उपनियंत्रक, शिधावाटप, फ परिमंडळ, ठाणे. 
हि ० | श्रीमती तेजश्री मयेकर, महिला जवान अधिक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई उपनगर, 
मुंबई. 
ie q श्रीमती पुजा मछले, कालवा निरीक्षक अधिक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, 
वारणाली वसाहत, सांगली. 
१२ | श्रीमती अस्मिता माळी, वरिष्ठ लिपिक अधिक्षक अभियंता, सांगळी पाटबंधारे मंडळ, 
वारणाली वसाहत, सांगली. 
१३ | श्रीमती संगीता मोरे, संदेशक अधिक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे मंडळ, 
वारणाली वसाहत, सांगली. 
१४ । श्रीमती प्रीती रेवाळे, तलाठी तहसिलदार, तहसिल कार्यालय, गुहाघर, जि. 


रत्नागिरी. 


RRKEKRKEKREKREREREKRRERKRE 


